महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः क्र.कअप १२२१/प्र.क्र.२२(भाग-४)/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई - 800 032, 
दिनांक: 30 ऑगस्ट, 2022 


आदेशा 


कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीमधील विचारक्षेत्रात 
असलेले श्री.रो.शि.सोनवणे, सहायक कक्ष अधिकारी यांना विभागीय चौकझ्लीअंती बजावण्यात आलेल्या 
शिक्षेचा अंमल सुरु असल्याने त्यांचे प्रकरण मोहेरबंद पाकिटात ठेवण्यात आले होते. श्री.सोनवणे यांचा 
शिक्षेचा अंमल संपलेला असल्याने त्यांचे मोहोरबंद पाकिट उघडून विभागीय पदोन्नती समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार त्यांना सन २०२०-२०२१ या निवडसूची वर्षात कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) 
वेतनश्रेणी 85-१७ : रु. ४७६००-१५११००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या अधीनतेने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नतीअंती 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | hi नाव व्यक्तीचा | आयोगाने| सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती wat | स.क.अ. 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
| १_| २ ३ 1 ४ | षु & PF lw 
१) श्री | रो.शि.सोनवणे | अजा अजा वित्त विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून तसेच पुढील 
अटीच्या अधीन राहून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी संवर्गात रिक्‍त पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 

२) सदर पदोन्नती, सहायक कक्ष अधिकारी या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत कोणतेही 
न्यायालयीन प्रकरण सद्य:स्थितीत प्रलंबित नाही, तसेच या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीस 
आव्हानित देखील करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या/ 
तदर्थ स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२२१/प्र.क्र.२२(भाग-४)/१४-ब, दि.३० ऑगस्ट, २०२२ 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


सदर कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेश हे मा.सर्वोच्च न्यायालयातील 
प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५१८१/२०१८ च्या अधीन राहतील. 


सदर तात्पुरती पदोन्नती ही राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ च्या अधीन राहील. 
सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपाची असून ती केवळ पदोन्नत कोटयात उपलब्ध होणाऱ्या 
पदांनुसार नियमित करण्यात येईल. 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी पदावर दिलेली तात्पुरती पदोन्नती ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक १२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, 
क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, दिनांक ०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार 
संबंधित अधिकाऱ्याचे नांव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि, 
पुढील दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा 
विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कक्ष अधिकारी पदावरील 
तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
सदर अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द 
प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने 
खातरजमा करुन संबंधित अधिका-याविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा 
प्रस्तावित असल्यास या विभागास अवगत करावे. 
qo) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये कक्ष अधिकारी 
पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 
११) संबंधित विभागांनी कार्यमुक्‍ततेच्या तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती 
कार्यासन १४-ब ला पाठवाव्यात. 


३. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदावनत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः PAT १२२१/प्र.क्र.२२(भाग-४/१४-ब, दि.३० ऑगस्ट, २०२२ 


सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८३०१६२८३९६७०७ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


GAJANAN nanan 
BHIMRAO GURAV टोचा 210000 हील 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. रो.शि.सोनवणे, सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग / पर्यटन व सांस्कृति कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
2) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
३) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१४,१४-अ 
8) निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब/संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


